शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी कोविड -१९ 
या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या 
पार्श्वभूमीवर इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी चा 
पाठ्यक्रम २५% कमी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अभ्यास - २०२०/प्र.क्र.११९/एसडी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २४ जुले, २०२०. 


संदर्भ:- संचालक,राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद,महाराष्ट्र,पुणे यांचे दिनांक २२.०७.२०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना: 


मार्च २०२० पासून कोविड -१९ या PRAT विषाणूचा प्रादुर्भाव संपूर्ण जगामध्ये झालेला आहे. 


त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार मार्च २०२० पासून राज्यामध्ये सर्व 


शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आलेले आहेत. दरवर्षी साधारणत: जून मध्ये सर्व राज्यामध्ये 


शैक्षणिक वर्ष सुरु होत असते. तथापि सन २०२०-२१ मध्ये नेहमीप्रमाणे शाळा सुरु करता आलेल्या 


नाहीत. वेळेवर शाळा सुरु करता न आल्यामुळे विहीत वेळेत पाठ्यक्रम पूर्ण करणेबाबत समस्या निर्माण 


झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर सी.बी.एस.ई. ने देखील आपला पाठ्यक्रम कमी केलेला आहे. त्यानुसार 


राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांचा इयत्ता १ ली ते १२ वी चा पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ या 


वर्षाकरिता कमी करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय:- 
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी कोविड -१९ या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर 


इयत्ता «= AV SLA इयत्ता १२वी चा पाठ्यक्रम २५% कमी करण्यास शासन Aaa: देण्यात येत आहे. 


सदर कमी केलेल्या पाठ्यक्रमाची यादी संचाळक,राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 


यांनी त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी तसेच याबाबत शाळांना,विद्यार्थ्यांना तसेच पाळकांना अवगत 


होण्यासाठी आवश्‍यक प्रसिध्दी द्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभ्यास - २०२०/प्र.क्र.११९/एसडी-४ 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक २०२००७२४१५५४५२०१२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Di lly signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
RAJENDRA nr 
EDUCATI SPORT DEPARTMENT, pi ICode=400032, 
ste 
SHANKARRAQ ८०० 
rialNumber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f05 
P AWA R 8411807fb1031c17dd155677, RAJENDRA SHANKARRAO, 
PAWAR 


Date: 2020.07.24 16:52:45 +05'30' 


ra, 
84b88f7019ef64ad6dde2495ca280267c0d47551 


N 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) मा.मंत्री शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

) मा.राज्यमंत्री शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

) अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, 

) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
) 

) 

) 

) 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
संचालक,राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 
अध्यक्ष/सचिव,महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (ATS), Vr 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती), पुणे 
शिक्षण संचाळक,(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
निवड नस्ती/एसडी-४ 


११ 
१२ 
१३ 


~~ ~ ~~ ~~ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


